“आसन ठाब्दकोठ भाग-१” या भ्रमणध्वनी 
उपयोजकास (Mobile App) शासन स्तरावर 
प्रसिध्दी मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


मराठी भाषा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र. ४१/भाषा-१, 
नवीन प्रशासन भवन, ८ वा मजला, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १० ऑगस्ट, २०२१. 


प्रस्तावना : 

भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयामार्फत “शासन शब्दकोश भाग-१” हे 
भ्रमणध्वनी उपयोजक दि.२९.०५.२०२१ रोजी Google Play Store वर उपलब्ध करून देण्यात आले 
आहे. शासन इाब्दकोडश भाग-१ या भ्रमणध्वनी उपयोजकामध्ये कार्यदर्शिका, शासन वाक्प्रयोग, शासन 
व्यवहार कोड आणि न्याय व्यवहार कोश असे एकूण चार कोश डिजीटल स्वरूपात उपलब्ध असून, या 
चारही कोझांना इंग्रजी X मराठी तसेच मराठी X इंग्रजी या पध्दतीने पाहता येऊ शकते. सदर 
भ्रमणध्वनी उपयोजक हे आंतरजाळलासह (With Internet) किंवा आंतरजालाशिवाय (Without Internet) 
वापरता येऊ शकते. शासन शब्दकोश भाग-१ यामधील शाब्द हे शासन व्यवहारासाठी व न्याय 
व्यवहारासाठी अतिशय उपयुक्‍त असून सदर भ्रमणध्वनी उपयोजकाला मंत्रालयीन स्तरावर तसेच 
राज्य स्तरावर व्यापक प्रसिध्दी मिळवून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन परिपत्रक: 
“SIA शाब्दकोडा भाग-१” हे भ्रमणध्वनी उपयोजक Google Play Store वर उपलब्ध करून 
देण्यात आले आहे. सदर  उपयोजकाची लिक पुढीलप्रमाणे असून 


http://play.google.com/store/apps/details?id=gov.maharashtra.shabdkoshapp e 
उपयोजक भ्रमणध्वनीवर स्थापित (Download) करता येईल. सदर उपयोजकाच्या अनुषंगाने सविस्तर 
माहितीसाठी किंवा येणाऱ्या अन्य तांत्रिक अडचणींबाबत खालील पत्त्यावर संपर्क साधण्यात यावा - 
भाषा संचालनालयाचा पत्ता : भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, प्रशासकीय इमारत, ५ वा मजला, 
डॉ. आंबेडकर उद्यानाजवळ, शासकीय वसाहत, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-४०००५१. 

दूरध्वनी क्रमांक : ०२२-२६४१७२६५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.४१/भाषा-१ 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०८१०१५०९२२७७३३ असा आहे. हे परिपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रति, 


bes Digitally signed by Milind 
M | | | n d Bhagwan Gawade 
DN: CN = Milind Bhagwan 
Gawade, C = US, O = 
B h a g W a al Government Of 
Maharashtra, OU = 
Marathi Language 


Di rti t 
Gawade एकर 155 


+05'30" 


(मिलिंद भ.गवादे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मुंबई, 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा.मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, विधानमंडळ, मुंबई, 
मा.अध्यक्ष, मराठी भाषा समिती, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
मा.मुख्य सचिव/सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई, 
प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई, 
प्रबंधक, लोक आयुक्‍त आणि उप लोक आयुक्त कार्यालय, मुंबई, 
सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानसभा), विधान भवन, मुंबई, 
सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानपरिषद), विधान भवन, मुंबई, 
प्रधान सचिव, माहिती तंत्रज्ञान, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
प्रधान सचिव, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 
संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
संचालक, लेखा व कोषागारे, ५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई, 
सर्व विभागीय आयुक्त, 
सर्व जिल्हाधिकारी, 
सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई 
अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई, 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.४१/भाषा-१ 


२२. 
२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 
२९. 
३०. 
२१: 
३२. 
३३. 
२३४. 


३५. 


अध्यक्ष, भाषा सल्लागार समिती, द्वारा भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर, 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई, 

सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळ, मुंबई 

सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई, 

संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई, 

सर्व विभागीय सहायक भाषा संचालक, पुणे/नागपूर/औरंगाबाद/नवी मुंबई. 

सर्व अवर सचिव, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

(यांना विनंती करण्यात येते की, कृपया सदर शासन परिपत्रक आपल्या नियंत्रणाखालील सर्व 
कार्यालये व विभाग प्रमुख यांच्या निदर्शनास आणावे.) 

निवड नस्ती (भाषा - 9). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


